वाचा :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत Hwc 
आरोग्यवर्धिनी केंद्र-उपकेंद्र यांचेकरीता 
समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना माहिती व 
तंत्रज्ञाना सुविधा (IT Service and 
Strengthening) अंतर्गत सन २०१९-२० 
पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा 
(Supplementary PIP) व सन २०२०-२१ 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मधून 
Tablet खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-७ 


१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२०. 


१) सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआसो/-॥//0/ Tablet 


/१०९२४-२५/२०-२१, दिनांक २०.०५.२०२०. 


2) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 


प्रस्तावना:- 
सहसंचालक (तांत्रिक), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी दिनांक २०.०५.२०२० अन्वये 


दिनांक १९.०५.२०२० रोजीची मान्य टिप्पणी. 


सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत ।।//७ आरोग्यवर्धिनी केंद्र-उपकेंद्र 
यांचेकरीता समुदाय आरोग्य अधिकारी यांना माहिती व तंत्रज्ञान wae (IT Service and 
Strengthening) अंतर्गत सन २०१९-२० पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (Supplementary 
PIP) FMR Code §.9.2.4.a अंतर्गत रु.३३८.०० लक्ष व सन २०२०-२१ प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा (PIP) FMR Code ६.१.२.५.१ अंतर्गत रु.२६५.२० लक्ष असे एकूण रु.६०३.२० लक्ष इतके 


अनुदान उपलब्ध आहे. त्यापैकी उपलब्ध निधीमधून Tablet खरेदी करण्यासाठी रु.५२३.३८ लक्ष इतक्या 


रकमेच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-७ 


शासन निर्णय :- 


आरोग्य अभियान अंतर्गत HWC आरोग्यवर्धिनी केंद्र-उपकेंद्र यांचेकरीता समुदाय आरोग्य अधिकारी 
यांना माहिती व तंत्रज्ञान सुविधा (IT Service and Strengthening) अंतर्गत सन २०१९-२० पुरवणी 
प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (Supplementary PIP) मधून लेखाशिर्ष ६.१.२.५.9 व सन २०२०-२१ 
प्रकल्प अंमळबजावणी आराखडा (PIP) मधून लेखाशिर्ष ६.१.२.५.१ अंतर्गत रु.६०३.२० लक्ष इतक्या 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येणार आहे. यास्तव, खालील TRA नमूद केल्यानूसार 


सदर खरेदीकरीता अंदाजित रु.५२३.३८ लक्ष इतका खर्च अपेक्षित असून सदरचा खर्च राष्ट्रीय 


Tablet खरेदीस प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


विवरणपत्र 
अ- अनुदानाचा तपशिल 
Available 
Sr. F Approved Budget budget at State 
ie MR code Name of Head ee lakhs) 8 Fel Procurement Proposal 
(In lakhs) 
Tablets, Software for 1352.00 Procurement of Tablets for CHO 
1 | 6.1.2.5.a | HWC and ANM/ (Supplementary 338.00 Total Amt.Rs.312.00 Lakhs 
MPW PIP 2019-20) 
Tablets, Software for 61251 Procurement of Tablets for CHO 
2 6.1.2.5.1 HWC and ANM/ Eres 265.20 Total Amt.Rs.265.20 Lakhs 
(PIP 2020-21) 
MPW 
Total 603.20 523.38 
ब- प्रस्तावित खरेदीचा तपशिल 
FMR Code Required 
- Name of PIP Name र्ण Proposed १०१ Total निर ९९६८ 
Item's / Rate Per Budget 
No: pereme Particular at: Unit (Rs.) णा: (In Lakhs) 
: (In Lakhs) 
as (ee 
Wi 
1 4H & WC and ae Tablets 2600 13000 338.00 338.00 
ANM / MPW णि) for CHO 
Tablets ; Purchase 
Software for 6.1.2.5.1 of 
क H & WC and (PIP 2020-21) Tablets 4९80 72200 265:20 <65-20 
ANM / MPW for CHO 
Tablets ; 
Purchase 
Software for of 
H & WC and | * | - 13000 विव - 
Tablets 
गप for CHO 
MPW 
०२. सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


१) सदर टॅबलेटची आवश्‍यकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 


सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-७ 


र) 


4) 


सदरहू cased विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 
खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देशा (technical specification) Gala तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती / अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक 
विनिर्देशा (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने 
तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या 
तांत्रिक विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. 
प्रस्तावातील समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग- 
४, दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी 
करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील 
तरतूदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा 
जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा (specification) असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

तसेच राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत HWC आरोग्यवर्धिनी केंद्र-उपकेंद्र यांचेकरीता समुदाय 
आरोग्य अधिकारी यांना माहिती व तंत्रज्ञान सुविधा (IT Service and Strengthening) अंतर्गत 
सन २०१९-२० पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (Supplementary PIP) मधून 
लेखाशिर्ष ६.१.२.५.9 व सन २०२०-२१ प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा (PIP) मधून लेखाशिर्ष 
६.१.२.५.१ अंतर्गत Tablet खरेदीचा खर्च मंजूर व उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. सदरची खरेदी प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी व 
सदर खरेदी ही पुरवणी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडा सन २०२०-२१ मध्ये अनुदान वितरीत 
व प्राप्त झाल्यानंतर करण्यात यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (0/ Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-७ 


१०झासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.3०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा 
उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४ नियम H.0 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात 
यावी. 

११)खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा आदेश निर्गमित 
करण्यात यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्र.खरेदी - 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८ दिनांक २६ जुले,२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


०३. उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
MRI प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 


०४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१०१५५६१५७६१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
Milind cir 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


Ra g hunath wunerco 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c81bde24 
450c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e 


Ku | ka [| Nn | 202003, cn=Milind Raghunath Kulkarni 


Date: 2020.12.18 13:05:11 +05'30' 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-१२२०/प्र.क्र.१९/आरोग्य-७ 


सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा sree चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


to} 
4 
& 
9 
८ 
९ 


a Oe कळो 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


